सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने 
अर्थसहाय्य (२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०६२०/ प्र.क्र.४९/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर १४०६/ 
प्र.क्र.२४७/२-स, दिनांक १७/०५/२००६ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रश्ञा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६/०४/२०२० 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण ०५१९/ 
प्र.क्र.६०/१८-स, दिनांक ३०/०७/२०१९ 
५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.कृषीपत-८/निधीमागणी/२०२०-२१/२०, दिनांक २२/०६/२०२०. 


es 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱयांना 
६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय 
घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शोतकऱ्यांना 
७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शोतकऱ्यांना 
६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी 
१% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप 
व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि 
प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱयांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प 
मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 

सन २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज 
पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ 
टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत (२४२५ १५०१-३३ अर्थसहाय्य खाली रू.१००००.०० 
लाख अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी ३३% च्या ५०% म्हणजेच रू.१६५०.०० लाख (रूपये सोळा 
कोटी पन्नास लाख फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२०/ प्र.क्र.४९/१८-स 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० 
मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 

ष्‌. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, दिनांक 
१०/०५/२०१६ अन्वयेच्या परिच्छेद "अ" नुसार या प्रकरणीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


(१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० अन्वये उपरोक्‍त बाबीखाळील १६.५० टक्के 
रक्‍कम नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून 
सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

(२) मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी 
रूपये १००००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 

(३) मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेले नाही. यास्तव दिलेल्या 
अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही. 

(४) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके 
पारीत होत नाहीत. 

(५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

(६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- या योजनेअंतर्गत बँका लाभार्थी आहेत. 

(७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

(८) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

(९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू 
नाही. 

६. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी /0004-सहायक निबंधक 
(अर्थसंकल्प आणि नियोजन) आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२०/ प्र.क्र.४९/१८-स 


संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व 
विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 

७. सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७) 
सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) ३३ 
अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 

८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१९७/१४३१, दि.३०/०७/२०२० तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक 
संदर्भ क्र. २३०/व्यय-२, दि.०७/०८/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


९. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२११७५१२४७००२ असा 
आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 


: CN = Ramesh Shankarrao Shingte, C = IN. 
Ram 85 h S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Cooperation, Marketing And 
5 h a n ka rao 5 h I n g t e Textile Department 
Date: 2020.09.21 17:54:15 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 
प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र- २, नागपूर 
६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई 
७. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका (सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (कार्या. १७ स), सहकार पणन व qatar विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


